धारावी पुनर्विकास प्रकल्प- 
सचिव समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : धापुप्रा-२०२२/प्र.क्र.११६/झोपसु 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : 9) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्रमांक झोपुयो-२००३/प्र.क्र.१८९/झोपसु-१ 
दि. ०४ फेब्रुवारी,२००४ 
२) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्रमांक झोपयो-२००८/प्र.क्र.८८/झोपसु-१ अ, 
दि. २४ ऑक्टोबर,२००८ 


प्रस्तावना : - 

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मा. मुख्य 
सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ०४.०२.२००४ च्या शासन निर्णयाद्वारे सचिव समिती गठीत करण्यात आलेली 
असुन गृहनिर्माण विभाग शासन निर्णय दि.२४.१०.२००८ अन्वये या सचिव समितीचा विस्तार करुन 
पुनःगठण करण्यात आले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत धोरणत्मक निर्णय घेण्यासंदर्भात मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यांचेकडुन सचिव समितीसमोर 
प्रस्ताव सादर केळे जातात व सचिव समितीच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाते. दि. २८ 
सप्टेंबर,२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
यांच्याकडुन निविदा प्रक्रिया अंतिम करण्याकरीता दि. २४.१०.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत 
करण्यात आलेल्या सचिव समितीसमोर सादर करणे आवश्‍यक आहे. तथापी, समितीची पुनर्रचना करुन 
जवळ-जवळ १४ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. येत्या काळात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची जलदगतीने 
अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. सदरहू शासन निर्णयामधील अ.क्र. ४ येथे मा. श्री. स्वाधीन क्षत्रिय, मा. 
मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव व अ.क्र. ११ मध्ये प्रकल्प व्यवस्थापक, मुंबई SIPC सपोर्ट युनिट 
यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तसेच काही सदस्यांच्या पदनामात देखील सुधारणा 
करणे आव्यक आहे. त्यादृष्टीने सचिव समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या जलदगतीने अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने दि.२४ 
ऑक्टोबर,२००८ च्या शासन निर्णयातील अ.क्र. ४ येथील नाव वगळून पदनामाचा समावेञञ करण्यात येत 
आहे. तसचे अ.क्र.०७ व अ. क्र. ११ येथील सदस्य वगळण्यात येवुन त्यानुसार सचिव समितीची पुनर्रचना 
करण्यात येत असुन ती खालील प्रमाणे आहे :- 


(१ मा. मुख्य सचिव : अध्यक्ष. 
(२) महानगर आयुक्‍त, एमएमआरडीए र सदस्य. 
(३) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका é सदस्य. 
(४) मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव 2 सदस्य. 


(५) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग-१ - सदस्य. 


शासन निर्णय क्रमांकः धापुप्रा-२०२२/प्र.क्र.११६/झोपसु 


(६) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग-२ = सदस्य. 
(७ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग 7 सदस्य. 
(८) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग जा सदस्य. 
(९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई - सदस्य. 
(१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, धापुप्रा - सदस्य सचिव. 


सदर UR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१२१२१४२८२०९४०९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसान व नावाने, TUMBARE SUNIL : 
BABURAO - 
(सु. बा. तुंबारे ) 
उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग. 
प्रति, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 
) 
) 
) 
) 


A 


८ 0८ w 


दु 


८८0) 


आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग(१/२), मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, विधी व न्याय, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

सचिव प्रशासकीय पुनर्रचना व विशेष प्रकल्प सामान्य प्रशासन विभाग,मुंत्रालय, मुंबई, 
महानगर, आयुक्‍त, एमएमआरडीए, मुंबई, 

उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, मुंबई, 
उप जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, 

अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्क), पुर्व/पश्चिम उपनगरे, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, 

निवड नस्ती (झोपसु). 


ren ७. 


Go 
949 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 


कर. are HS Vi Yee LeU SSS SS Sl I eel कन, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


